डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व रुग्णालय, नांदेड येथील परिचर्या (बी.एस्सी. 
महाविद्यालयासाठी आवश्‍यक पदांची निर्मिती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २०२१/प्र.क्र.६९/२०२१/परिचर्या, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार (७ वा मजला), 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा :- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.एमईडी-२०२०/ 
प्र.क्र.१०३/२०/शिक्षण-१, दि.१६.०३.२०२१ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/ 

बीएससीनकॉनांदेड/नवीन बाब / पदनिर्मिती प्रस्ताव / ७१२६/२०२१, 

दि.१५.०४.२०२१ 
प्रस्तावना : 

नांदेड शहर शैक्षणिक व व्यावसायिक दृष्टया मराठवाड्यातील एक प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित 
होत असल्याने जिल्ह्यातील तसेच आजुबाजूच्या भागातील बरेचसे लोक शहरास भेट देतात. परिणामी 
तेथील आरोग्य व्यवस्थेवर ताण निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला संलग्न 
असे परिचर्या महाविद्यालय स्थापन केले असता आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. 
ही बाब विचारात घेऊन, तसेच राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील व आरोग्य सेवेतील 
परिचारिकांची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन SAHRA चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नांदेड येथे ५० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेचे शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी.) महाविद्याळय स्थापन 
करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथील शासकीय परिचर्या 
महाविद्यालयासाठी पद निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथे ५० विद्यार्थी 

प्रवेशा क्षमतेच्या परिचर्या महाविद्यालयासाठी विवरण पत्र अ नुसार चार वर्षात निर्माण करावयाच्या 
एकूण ४१ नियमित पदे व बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या एकूण ३४ मनुष्यबळाच्या सेवांना उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या दिनांक २३.८.२०२१ च्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. 
१. विवरण पत्र "अ" मध्ये नमूद केलेली प्रथम, द्वितीय , तृतीय व चतुर्थ टप्प्यातील पदे टप्पानिहाय मंजूर 
होणार असून प्रथम वर्षाबाबतची पदे तात्काळ निर्माण होतील व उर्वरित द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ 
टप्प्यातील पदे संबंधित वर्षनिहाय होतील. 


२. ज्या पदांची कामे बाह्ययंत्रणेद्वारे करुन घेण्यास मान्यता दिली आहे, त्या पदांची कामे बाह्ययंत्रणेद्वारे 
करुन घेताना शासन परिपत्रक वित्त विभाग,दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, दि. ०२.१०.२०१३ व 
दि.०२.०८.२०१६, दि.३०.०९.२०२० तसेच, याबाबत वेळोवेळी शासनाकडून निर्गमित होणाऱ्या शासन 
परिपत्रकातील मार्गदर्शक सुचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


३. सदर पदांच्या वेतनावरील संस्थानिहाय लेखाशिर्ष व आहरण संवितरण सांकेतांक मंजूर करून 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शानिक्र: पदनि२०२१/प्र.क्र.६९/२०२१/परिचर्या 


घेण्यात यावे. 

४. पुढील टप्प्याच्या वेतनाची तरतूद संस्थेच्या प्रतिवर्षाच्या अंदाजपत्रकात करण्यात यावी. 

५. पुढील टप्प्यांच्या पदांचा समावेश प्रतीवर्षी अस्थायी पदांच्या मुदतवाढ प्रस्तावात करण्यात यावा. 
६. शासकीय परिचर्या (बीएस्सी) महाविद्यालयातील पुढील टप्प्यातील (दुसर्‍या, तिसऱया व अंतिम) 
पदे निर्माण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीला सादर करण्याचा परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित शैक्षणिक वर्ष 
सुरू होण्यापूर्वी किमान सहा महिने अगोदर शासनास सादर करण्याची दक्षता आयुक्‍त (वैद्यकीय 
शिक्षण) व संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी घ्यावी. 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक२८५/२०२१/सेवा-९ 
दि.१५.११.२०२१ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६०/आपुक, दि.१५.११.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११११६१२१५२१४९१३ असा आहे. हे 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by 
VAISHALI MANISH SULE 


Date: 2021.12.20 
16:56:39 +05'30' 


(वैशाली सुळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय,राजभवन, मलबार हिल ,मुंबई 
२. मा. सभापती / अध्यक्ष, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
४. मा.मंत्री (वै.शि.) यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
५. मा.राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा.मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१/ नागपूर-२ 
९.जिल्हाधिकारी, जिल्हा नांदेड 
१०. सचिव, (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 
११. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. कुलगुरु, महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ, नाशिक 
१४. सचिव (आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सहसचिव /उपसचिव (परिचर्या), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, नांदेड 
१७. अधिष्ठाता, डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,नांदेड 
१८. प्राचार्या, परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई 
१९. अधिक्षिका, सुश्रुषा सेवा (वर्ग-१, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
२०. निवडनस्ती (परिचर्या). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शानिक्र: पदनि२०२१/प्र.क्र.६९/२०२१/परिचर्या 


शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २०२१/ प्र.क्र /६९/२१/परिचर्या, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२१ चे सहपत्र 


विवरण पत्र -अ 
अ.क्र. पदाचे नाव वेतनश्रेणी प्रथम वर्ष व्दितीय | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष | एकूण पद 
पद निर्मिती वर्ष पद | पदनिर्मिती | पद निर्मिती 
संख्या निर्मिती संख्या निर्मिती संख्या 
संख्या संख्या 
गट-अ (TT - 9) 
| 9 | प्राचार्य 5-२३ : ६७७००-२०८७०० az fF oo | po | fo | fF oa 
२ | उप प्राचार्य S-20 : ५६१००-१७७५०० i | oo | | oo | Ew | 4 | 
गट-ब (aT - 2) 
३ | अधिव्याख्याता 5-१५ :४१८००-१३२३०० | | |; | oo | ew 2 
हि प्रशासकीय लालाला याता शिडी 
-१५ : ०0०- ०० oe | ०७ | poe 
अधिकारी : 
Te- H (TT - 3) 
दु शातात 5-१४ : ३८६००-१२२८०० १ ca ७ | ० | a 
>| अधीक्षक 
६ | ट्युटर 5-१५ :४१८००-१३२३०० & ४ ४ ३ १७ 
; चिकित्सालयीन द वतर ह अ | 5 
-१५ : ००- ०० शि शि 
पाठ्यनिर्देशाक र 
८ | लेखापाल S-9¥8 : ३८६००-१२२८०० am | oo | | oo | Foo | | 94 | 
९ | वरिष्ठसहाय्यक 5-१३ : ३५४००-११२४०० fF oa | | | 0 | | oo | 2 
| ao | वरिष्ठ लिपिक 5-०८ : 24400-29900 oa | | १__| as poo | 3 
[aa | कनिष्ठ लिपिक 5-०६ : १९९००-६३२०० २ | oa | | oa | | 4 | 4 
१२ | वॉर्डन 5-१० : 28200-82300 Poa | za | oo | २ 
१३ | आहारतज्ञ 85-१४ : ३८६००-१२२८०० | १___| fF oo | 0 | | oo | | 4 
१४ | वस्त्रपाल 5-०६ : १९९००-६३२०० | अ. | fF oo | poo | Foo | Fo 
एकूण नियमित पदे २१ | 90 | 2 ६ ४ og 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ 
१५ | ग्रंथपाल एकत्रित मानधन | १___| | oo | | oo | | oo | | 4 | 
१६ | लघुलेखक एकत्रित मानधन La poo | poo | poo | . a 
१७ । डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | एकत्रित मानधन शिका poo | poe | poo | | oa | 
१८ | सहाय्यक ग्रंथपाल । एकत्रित मानधन a | ice | poe | poo | 2 
१९ | वाहनचालक एकत्रित मानधन ae | | oo | oo | | oo | | 4 | 
२० | स्वच्छक एकत्रित मानधन 1१ शिगा | oo | poo | 2 
२१ | सुरक्षारक्षक एकत्रित मानधन २ | oa | | a | | oo | 8 
२२ | परिचर एकत्रित मानधन २ २ fog | po | 4 
23. «| स्वच्छता सेवक एकत्रित मानधन शिडे शा Le | | oo | oo | | oa | 
२४ | sa एकत्रित मानधन २ शिगा | oa | ze 4 
२५ | सफाईगार एकत्रित मानधन २ | oa | | oo | he | 8 
२६ ।माळी एकत्रित मानधन wa I ee | oo | Poo | Poa | 
२७ | धोबी एकत्रित मानधन Poa | | | | oo | oo | ey 
२८ | वरिष्ठ स्वयंपाकी एकत्रित मानधन Ls शिका शि a 2 
२९ | स्वयंपाकी एकत्रित मानधन eae | oa | | oo | oo | 2 
३० | चौकीदार एकत्रित मानधन poo | | oa | | oo | a es 
बाह्ययंत्रणेद्दारे घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ १९ go 3 2 38 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


